महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१८ 
सन २०१८-२०१९ चे अनुदान वितरण 

“कायम विनाअनुदान” तत्वावर परवानगी 
दिलेल्या व शासन निर्णय दिनांक १ जुलै, 
२०१६ व २ जुलै, २०१६ अन्वये अनुदानास 
पात्र घोषित केलेल्या तथापि, शासन निर्णय 
दिनांक ९ मे, २०१८ अन्वये वगळण्यात 
आलेल्या शाळांपैकी पात्र माध्यमिक शाळा 
व तुकडयांना अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० 032, 
दिनांक: ५ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ : - 
१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थसं-३, दि. २ एप्रिल, २०१८ 
२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ४ एप्रिळ, २०१८ 
३) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ५ मे, २०१८ 
४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १७ मे, २०१८ 
५) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २४ मे, २०१८ 
६) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २ जून, २०१८ 
७) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ११ जून, २०१८ 
८) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ जून, २०१८ 
९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २२ जून, २०१८ 
90) झासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २ जुलै, २०१८ 
११)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ जुले, २०१८ 
१२) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २० जुलै, २०१८ 
१३)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २६ जुले, २०१८ 
१४)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०१८/प्र.क्र.९५/अर्थसं-३, दि. २७ जुलै, २०१८ 
१५)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १ ऑगस्ट, २०१८ 
१६)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१८ 
१७)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१८ 
१८)शासन शुध्दीपत्रक क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २१ ऑगस्ट, २०१८ 
१९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१८ 
२०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


२१) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१८ 
२२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१८ 
२३) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८ 
२४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ११ ऑक्टोबर, २०१८ 
24) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १७ ऑक्टोबर, २०१८ 
२६)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २२ ऑक्टोबर, २०१८ 
२७)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २५ ऑक्टोबर, २०१८ 
२८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १ नोव्हेंबर, २०१८ 
२९)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ३ नोव्हेंबर, २०१८ 
३०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १२ नोव्हेंबर, २०१८ 
39) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १४ नोव्हेंबर, २०१८ 
32 शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २२ नोव्हेंबर, २०१८ 
33) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २७ नोव्हेंबर, २०१८ 
३४)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०१८/प्र.क्र.१३५/अर्थसं-३, दि. ५ डिसेंबर, २०१८ 
३५)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ५ डिसेंबर, २०१८ 
३६)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १५ डिसेंबर, २०१८ 
३७)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १८ डिसेंबर, २०१८ 
३८)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २१ डिसेंबर, २०१८ 
३९)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २८ डिसेंबर, २०१८ 
४०शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. १ जानेवारी, २०१९ 
४१)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ८ जानेवारी, २०१९ 
82) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८१९/(३/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक १५ जानेवारी, २०१९ 
४३)शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८१९/(३/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक १८ जानेवारी, २०१९ 
४४) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २१ जानेवारी, २०१९ 
४५)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २५ जानेवारी, २०१९ 
४६) शासन निर्णय क्र. पुनर्वि २८१९/(३/१९)/अर्थसंकल्प,दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ 
४७) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. ३० जानेवारी, २०१९ 
४८)शासन निर्णय क्र. प्राशामु-२०१६/(३८/१६)/एसएम-४, दिनांक 09 जुलै, २०१६ 
४९) शासन निर्णय क्र. माझ्ामु-२०१६/(११/१६)/एसएम-४, दिनांक ०१ जुले, २०१६ 
५०)शासन निर्णय क्र. माशामु-२०१६/(८२/१६)/एसएम-४, दिनांक ०२ जुले, २०१६ 
५१) शासन निर्णय क्र. माशामु-२०१६/प्र.क्र. १८/एसएम-४, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ 
५२)शासन निर्णय क्र. प्रामाअ-२०१८/ प्र.क्र. ७३/एसएम-४, दिनांक ०९ मे, २०१८ 
५३) शासन निर्णय क्र. प्रामाअ-२०१८/ प्र.क्र. ७३/एसएम-४, दिनांक ०५ जानेवारी, २०१९ 
प्रस्तावना - 
सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील जुले, २०१८ च्या (पावसाळी) अधिवेशनात मंजूर 
झालेल्या पूरक मागण्या वित्त विभागाकडून बीम्स प्रणालीवर प्राप्त झालेल्या आहेत. सदर अनुदान 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 
नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्त - शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

संदर्भाधीन क्र. (५३) येथील शासन निर्णय दिनांक ५ जानेवारी, २०१९ अन्वये अनुदानास पात्र 
घोषित केलेल्या माध्यमिक शाळा व तुकडयांवरील शिक्षक / शिक्षकेतर पदांना अनुदान मंजूर 
करण्यासाठी सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी 
अर्थसंकल्पित झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी संदर्भाधीन 
क्र. (२० येथील दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये यापूर्वीच वितरीत करण्यात आला 
असून उपलब्ध तरतुदीतून उपरोक्त बाबींवरील खर्च भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी 


मागणी क्रमांक ई - २, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ११०, अझ्ञासकीय 
माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य (cc) (११) नवीन | आयुक्त (शिक्षण) 

अशासकीय माध्यमिक शाळा उघडणे (अनिवार्य) (२२०२ ३३६१), । महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ११०, अझ्ञासकीय 
माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य (००) (१२) अशासकीय | आयुक्त (शिक्षण) 


: माध्यमिक शाळांमध्ये जादा तुकडया उघडणे (अनिवार्य) (२२०२ ३३७९), | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 
२ संदर्भाधीन क्र. (५३) येथील शासन निर्णय दिनांक ५ जानेवारी, २०१९ अन्वये अनुदानास पात्र 


घोषित केलेल्या ३६ माध्यमिक शाळांमधील १८१ शिक्षक व १२७ शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच ११ 
माध्यमिक शाळांच्या तुकडयांमधीलळ ४१ शिक्षकांचे वेतनासाठी संबंधीत संस्थांना अनुदान वितरीत 
करण्यात यावे. यासंदर्भात खालील आदेशा लागू राहतील:- 


१) संबंधित शाळा, तूकडीबाबत, शासन निर्णय दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ मधील सर्व अटी व शर्तीची 
पूर्तता होणे आवश्यक राहील. 


२) शासन निर्णय दिनांक ५ जानेवारी, २०१९ मधील सर्व अटींची पूर्तता होणे तसेच अटी व शार्तीनुसार 
सर्व कागदपत्रांची तपासणी झाली असणे आवश्‍यक राहील. 


(३) ज्या माध्यमिक शाळांच्या, तुकडीच्या, मान्यतेबाबत/स्थलांतराबाबत किंवा हस्तांतरणाबाबत प्राप्त 
तक्रारींच्या अनुषंगाने स्वतंत्रपणे तपासणी/ कार्यवाही सुरू आहे sean माध्यमिक शाळेस, तुकडीस 
अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये. 


(४ सदर माध्यमिक शाळा व तुकडयांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एप्रिल, २०१८ पासून २० 
टक्के प्रमाणे अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात यावे. २० cada वाढीव अनुदान कोणत्याही 
परिस्थितीत मंजूर करु नये. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


(4) सदर माध्यमिक शाळा, तुकडयांना, क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर यापूर्वी अनुदान उपलब्ध करुन 
दिलेले नाही याची तपासणी जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर करण्यात यावी. यापैकी ज्या 
माध्यमिक शाळा, तुकडयांना यापूर्वीच नियमबाह्य अनुदान उपलब्ध करुन दिले असेल, अशा शाळा, 
तुकडयांना सदर २० cah अनुदान देण्यात येऊ नये. तसेच अशा शाळांविरुध्द / सबंधित 
अधिकाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी / फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात यावी. याबाबतची 
जबाबदारी आयुक्‍त (शिक्षण) यांची राहील. 


(६) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार 
नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे निधी वळता करता येणार नाही. 


(७) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दरमहा 
शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा. 


(८) ज्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी मागील उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर HSS नाही अशा आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये. 


३. याकरीता अपेक्षित असलेला खर्च या शासन निर्णयातील तक्त्यामध्ये नमुद केलेल्या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०१८-१९ करीता मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६०/व्यय-५, दिनांक २१ जानेवारी, 
२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०५१७४११५३४२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rajendra Donnan Maa 
Shankarrao Pawar एक 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे विशोष कार्य अधिकारी 
. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
३. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 
. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


, st=Maharashtra, 
:2495ca280267c0d4755ce63 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


१५. 


१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / झाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 


समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व क्रीडा उपसंचाळक 

सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


